सन २०२१-२२ मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत 
कृषि सिंचन योजनेकरिता रु.२०० कोटी 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-१०२१/प्र.क्र.१७२/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ:- 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. कोशाशे-०२१८/प्र.क्र.८६/१४-ओ. दि. १९ ऑगस्ट, २०१९. 
२) कृषि व पदुम विभाग झासन निर्णय क्र. प्रकृसि-०६१९/प्र.क्र.१६४/१४-अओ दि.१८ नोव्हेंबर, २०२१. 
३) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच 
आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास दि १९.ऑगस्ट २०१९ , 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली होती .तदृनंतर सदर योजना सन २०२१-२२ पासून 
राज्यातील उर्वरित तालुक्‍यांमध्ये देखील राबविण्याचा निर्णय दि १८ .नोव्हेंबर २०२१,रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
शासनाने घेतला आहे. 

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील अल्प व अत्यल्प भू- धारक शेतकऱ्यांना 44% आणि इतर 
शेतकऱ्यांना (५ हेक्टरच्या मर्यादेत) ४५% अनुदान देण्यात येते. सदर अनुज्ञेय अनुदानाशिवाय “मुख्यमंत्री शाश्वत 
कृषि सिंचन” योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना २५ % आणि इतर शेतकऱ्यांना ३०% पूरक 
अनुदान देऊन सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे ८०% व ७५% एकूण अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय घेतळेला आहे. 

सन २०२१-२२ मध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या शोतकऱ्यांना पूरक 
अनुदान देण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत रु.२०० कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय-: 
१. सन २०२१-२२ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता रु. २०० कोटी (रुपये दोनशे कोटी 
wad) निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी 
खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ च्या मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 

मागणी डी-३, 

२४०१, पिक संवर्धन, 

(00)(22) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना 

(सर्वसाधारण)(कार्यक्रम) 

३३, अर्थसहाय्य 

(२४०१ बी०७२) 


शासन निर्णय क्रमांकः सुसिंयो-१०२१/प्र.क्र.१७२/१४-अओ 


२. या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडीची तसेच अनुदान वितरणाची प्रक्रिया महा-डीबीटी व pMrs प्रणालीव्दारे 
करण्यात यावी. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी सन 2029-22 मध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या 
लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देण्याकरिता विनियोगात आणावा. 

३. सदर वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक 
संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भ क्र १. 
येथील शासन निर्णयातील अटी व शातींचे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र.३४२/व्यय-१, दि. २१ डिसेंबर, २०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०६१७१८२४९४०१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, SHRIKANT C ANDGE 


(श्रीकांत आंडगे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
३. अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
४. अ.मु.स. (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे, 
७. सर्व संचालक /सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१, 
८. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 
९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेय), 
११. महालेखाकार (स्थानिय निकाय)लेखा परिक्षा व लेखा, प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई-२०, 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१३. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१४. नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१५. वित्त विभाग (व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
ag. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


